अर्थ व सांख्यिकी संचालनालयातील संशोधन 
अधिकारी/ सांख्यिकी अधिकारी, गट-ब 
(राजपत्रित) संवर्गातील अधिकाऱ्यांचा परिवीक्षा 


कालावधी समाप्त करण्याबाबत 
महाराष्ट्र शासन 
नियोजन विभाग 


शासन आदेश क्रमांक- STAT १०१९/प्र.क्र.१८/का.१४२७ 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरू चौक, 
६ वा मजला, विस्तार इमारत, मंत्रालय, 
मुंबई ४०० 03२. 
दिनांक :- २० जुले, २०१९ 


वाचा:- १) सामान्य प्रशासन विभाग, शासन निर्णय क्रमांक: परिवि-२७१५/ 

प्र.क्र.३०२/आठ, दिनांक २९/०२/२०१६. 

२) सामान्य प्रशासन विभाग, शासन शुध्दीपत्रक क्रमांक: परिवि-२७१८/ 
प्र.क्र.०२/आठ, दिनांक ७/०२/२०१८. 

३) सामान्य प्रशासन विभाग, शासन निर्णय क्रमांक: मभाप-१०८७/१४/ 
सीआर-२/८७/२०, दिनांक ३०/१२/१९८७ या सोबतची 
दिनांक ३०/१२/१९८७ ची अधिसूचना. 

४) सामान्य प्रशासन विभाग, शासन निर्णय क्रमांक: हिंभाप-१९७६-२८, 
दिनांक १०/०६/१९७६. 

५) नियोजन विभाग, शासन sear क्रमांक - नामनि १२१५/प्र.क्र.११८/ 
का.१४२७, दिनांक ३०/१/२०१६. 

६) अर्थ व सांख्यिकी संचालनालयाचे पत्र क्र.परिवि १४१७/गट-ब (राज)/ 
७५/प्रशा-२/४२५, दिनांक ३०/०५/२०१९. 


कार्यालयीन आदेशा : 


नियोजन विभागाचे संदर्भाधीन क्र.१च्या शासन आदेशान्वये अर्थ व सांख्यिकी 
संचालनालयातील संशोधन अधिकारी / सांख्यिकी अधिकारी, गट-ब (राजपत्रित) संवर्गातील पदावर 
३७ अधिकाऱ्यांची नामनिर्देशानाने नियुक्‍ती करण्यात आली आहे. नियोजन विभागाचे संदर्भाधीन 
नियुक्‍ती आदेशात संबंधित अधिकारी दोन वर्षे परिविक्षा काळावधीवर राहतील, असे नमूद करण्यात 
आलेले आहे. सदर उमेदवारांना नियुक्‍ती आदेशात नमूद केल्याप्रमाणे, दोन वर्षांच्या कालावधीत 
विहित विभागीय परीक्षा (जर काही असल्यास) आणि संगणक हाताळणी परीक्षा उत्तीर्ण होणे आवश्‍यक 
होते. तसेच, हिंदी व मराठी भाषा परीक्षा उत्तीर्ण होणे किंवा त्यातून सूट मिळणे आवश्‍यक होते. तसेच 
सदरहु दोन वर्षांच्या परिविक्षा कालावधीत परिविक्षा अधिकाऱ्यांनी जर रजा उपभोगलेली असेल; तर 
त्या रजेच्या काळावधीएवढा परिविक्षा काळावधी शासन परिपत्रक क्र.५३४६/४६, दिनांक २६ ऑगस्ट, 
१९५२ नुसार वाढविणे आवश्‍यक आहे. 


झासन निर्णय क्रमांकः ईएसटी १०१९/प्र.क्र.१८/का.१४२७ 


2 नियोजन विभागाचे संदर्भाधिन sear क्रमांक १ अन्वये “संशोधन अधिकारी / सांख्यिकी 
अधिकारी, गट-ब (राजपत्रित)” संवर्गात नियुक्‍त करण्यात आलेल्या अधिकाऱ्यांपैकी, श्रीमती निवेदिता 
बाळासो पाटील यांनी त्यांचा परिविक्षाधीन कालावधी समाप्त करण्यासाठी आवश्‍यक असणाऱ्या बाबी 
समाधानकारकरित्या पूर्ण केलेल्या असल्याने त्यांचा परिविक्षाधिन कालावधी या परिच्छेदातील 
तक्त्यात त्यांच्या नावासमोर दर्शविलेल्या स्तंभ क्रमांक ४ मध्ये नमूद दिनांकास (म.नं.) समाप्त करण्यात 


येत आहे. तसेच त्यांची सेवा नियमितपणे पुढे चाळू ठेवण्याचा दिनांक स्तंभ क्रमांक ५ मध्ये नमूद 
करण्यात येत आहे. 


अ.क्र. । परिविक्षाधीन नियुक्ती परिविक्षा कालावधी | संशोधन अधिकारी/ सांख्यिकी 
अधिकाऱ्यांचे दिनांक संपुष्टात आल्याचा | अधिकारी पदावरील सेवा 
नांव दिनांक नियमितपणे चाळू ठेवण्याचा 
दिनांक 

| a | २ ३ 1 ८४ 4 

q  । श्रीमती निवेदिता | ०२/०२/२०१६ | ०५/०२/२०१८ ६/०२/२०१८ 

बाळासो पाटील 
3. सामान्य प्रशासन व नियोजन विभागाचे संदर्भाधिन नमूद शासन निर्णय/ शुध्दीपत्रक 


यांमधील तरतुदीन्वये व सामान्य प्रशासन विभाग, शासन निर्णय परिवि-२७१५/प्र.क्र.२०३/आठ, 
दिनांक २५ ऑगस्ट, २०१५ अन्वये प्रशासकीय प्रमुखास प्रदान केलेल्या अधिकारानुसार सदर 
कार्यालयीन आदेशा निर्गमित करण्यात येत आहेत. 


a: महाराष्ट्र शासनाच्या =www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर सदर 


कार्यालयीन आदेश उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेतांक २०१९०७१९१६०७११७९१६ असा 


आहे. हा कार्यालयीन आदेडा डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करून काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 
Vanita Narayan 
Jadhav 


(वनिता ना. जाधव) 
कार्यासन अधिकारी, महाराष्ट्र शासन 
प्रति, 

१. संचालक, अर्थ व सांख्यिकी संचालनालय, मुंबई 
२. सहसंचालक, अर्थ व सांख्यिकी संचाळनालय, प्रादेशिक कार्यालय, कोकण विभाग, 

नवी मुंबई/ नाशिक/ पुणे/ औरंगाबाद/ नागपूर/ अमरावती 
३. उप आयुक्त (नियोजन), विभागीय आयुकत कार्यालय, कोकण विभाग, नवी मुंबई/ 

नाशिक/ पुणे/ औरंगाबाद/ नागपूर/ अमरावती 
४. संबंधित अधिकारी (मार्फत:- अर्थ व सांख्यिकी संचालनालय, मुंबई) 
५. निवड नस्ती 


पृष्ठ २ पैकी २ 


